वाचा : 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 
शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा 


वार्षिक योजनेतंर्गत प्राप्त अनुदानातून 


संस्थेकरिता 
मान्यता. 


यंत्र खरेदीस प्रशासकीय 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : जीटीएम-२०१९/प्र.क्र.२५२/प्रशा-१ 


मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 


दिनांक : १५ जानेवारी, २०२० 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


४) जिल्हाधिकारी,जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई , 
यांचे पत्र क्र. जिनिसमुंड/जिवायो/मंनि/सर्वसायो/२०१९-२०/६७८, दि.२६.०४.२०१९ 
५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/गोतेरुमुंबई / 


जिवायो/यंसाख/२०१९-२०/३-म/१३०४१/२०१९, दि.१६/०९/२०१९. 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस संदर्भाधीन दिनांक २६.०४.२०१९ च्या 
कु 4g 


पत्रान्वये जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून खालील dead नमूद 
रुपये ७,४९,१६,६११/- (रुपये सात कोटी एकोणपन्नास लक्ष सोळा हजार सहाशे अकरा फक्‍त) इतक्या 
रक्कमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
संख्या (रु) 
ka! मोनोपोलर अँन्ड बायपोलर इलेक्ट्रो ०१ ६५५८९८ ६५५८९८ 
सर्जिकल युनिट विथ व्हेसल सेलर 


शासन निर्णय क्रमांकः जीटीएम-२०१९/प्र.क्र.२५२/प्रश्ा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
संख्या (रु) 
०२ | हॅन्डहेल्ड रिअल-टाईम आयसीजी | ७५००००० ७५००००० 
फलोरेसन्स्‌ इमॅजीग सिस्टीम 
०३ | लिपोसंक्ठान पंप 0१ ५५९१५४ ५५९१५४ 
०४ | -हीनोप्लास्टी प्रायमरी अँन्ड सेकंडरी सेट | ear fl q ५५४५८३ ५५४५८३ 
०५ | स्मोक इव्हेक्‍्युटर शि १५६००० १५६००० 
of | वुड लॅम्प 10१ ४७०४० ४७०४० 
og | रेडिओफ्रिक्वेन्सी सर्जरी युनिट चिक २६८८०० २६८८०० 
of | लेझर हेअर रिम्हुअल सिस्टीम डायोड | ०१ | ५७६२९९९ ५७६२९९९ 
०९ | क्यु स्वीच्ड एनडी-याग लेझर सिस्टीम 0१ १ ५५९४७३७ ५५९४७३७ 
गि ट्रान्सक्रेनियळ डायरेक्ट करंट | ६६१७७० ६६१७७० 
स्टिम्युलेशन 
ai इमेज स्टोरेज डिव्हाईस विथ एडीटीग | ३००००० ३००००० 
सॉफटवेअर 
१२ | कॅमेरा अँटॅचमेन्ट फॉर मायक्रोस्कोप aoa 300000 300000 
१३ | बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप | seat. ॥ ३००००० ३००००० 
१४ | फुल्ली अँटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री | 3400000 3400000 
अँनाळायझर विथ आएसई 
१५ | अँटोमेटेड cay व्हक्‍युम प्रोसेसर | 09 | २२९८००० २२९८००० 
१६ | अँटोमेटीक रोटरी मायक्रोटोम शि २१९८००० २१९८००० 
१७ | सेल सेव्हर मशिन विथ डिस्पोसेबल | ३०००००० ३०००००० 
किटस 
१८ | एलईडी हेड लाइट Tihs लुप ०२ १६४२९९ ३२८५९८ 
१९ | कॉटरी मशिन विथ फॅसिलीटी |. S81} १५०००० १५०००० 
२० । पोर्टेबल संक्ठान मशिन ०२ ३००००० ६००००० 
29 | इलेक्ट्रीक ऑपरेटेड ड्रील |, ea | १७६१५० १७६१५० 
22. | पेशंट वार्मर मशिन ०२ ३००००० ६००००० 
२३ | काल्फ पंपींग मशिन ०२ १४४२५६ २८८५१२ 
२४ | इमर्जन्सी स्पाइन बेड विथ ट्रांली ०२ ३००००० ६००००० 
24 आयसीयु मॉनिटर 10१ ३००००० 300000 
२६ | मल्टीपॅरा मॉनिटर | 0d | 300000 300000 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीटीएम-२०१९/प्र.क्र.२५२/प्रश्ा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
संख्या (रु) 
२७ | बेड साईड ५ परा मॉनिटर षि ३००००० ३००००० 
2¢ | काडियाक आयसीयु बेड विथ अक्टयुएटर्स | ०१ | ३००००० ३००००० 
२९ | फुल्ली मोटराईज्ड आयसीयु बेड विथ Hea ea | 300000 300000 
30 AERTS US आयसीयु बेड 10१ ३००००० ३००००० 
३१ | अंडव्हान्स boric इमेज सिस्टीम विथ | ५५००००० ५५००००० 
वॉल अँक्सेसरीज 
३२ | मेगाजनरेटर अँन्ड मेगा सॉफट (रियुजेबल | q १०५९२७० १०५९२७० 
tare रिटर्न) 
३३ | ईइईएस जनरेटर विथ कंम्बाईन्ड 03 2000000 ६०००००० 
टेक्नॉंलॉजी ऑफ हार्मोनिक अँन्ड एनसील 
३४ | लो प्रेशर स्टरलायझर शिव ८९५००० ८९५००० 
३५ | हाय स्पीड अँन्ड हाय प्रेशर स्टरलायझर शि १ ७०८००० ७०८००० 
३६ | इलेक्ट्रोहायड्रोलीक बरीयाट्रीक ऑपरेडान | ३८००००० ३८००००० 
टेबल विथ ऑल अँक्सेसरीज 
३७ | फायबर ब्रोन्कोस्कोप (अडल्ट) | 0d | ७९११०० ७९११०० 
३८ | एन्डोब्रान्कियल अल्ट्रासाऊन्ड विथ | ८५००००० ८५००००० 
कॉम्पेटेबळ ARTA 
३९ बायपॅप ०२ १५०००० 300000 
४० | पालीसोम्नोग्राफी | 0d २९६८००० २९६८००० 
४१ | ब्लड युनिट स्टोरेज रेफ्रिजरेटर |; oa | 200000 200000 
४२ | पोर्टेबल डोनर चेअर | 9 | १५००० १५०००० 
४३ | रियजंट स्टोरेज रेफ्रिजरेटर |; 209% 224000 224000 
४४ | जेल कार्ड सेन्ट्रीफयुज मशिन =a 300000 300000 
४५ | डिजीटल रिफ्रेक्‍्टर | की). | ८९६००० ८९६००० 
४६ | ओसीटीमशिन eae | ३३६०००० ३३६०००० 
४७ | एस्कॅन/ बी स्कॅन [ose || १०६४००० १०६४००० 
एकूण | ७,४९,१६,६११ 
अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 


प्रदान करण्यात येत आहे. 


उपलब्ध निधीतून 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीटीएम-२०१९/प्र.क्र.२५२/प्रश्ा-१ 


qo. 


2. 


सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा केली 
आहे. 


सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नरीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा 
प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत 
व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SEMIS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TRI नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 


खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः जीटीएम-२०१९/प्र.क्र.२५२/प्रशा-१ 


मागणी क्रमांक - ओ -१५ 


४२१० : वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३  : वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ : विषमचिकित्सा 
(३१ : जिल्हा योजना - मुंबई हहर 
(३१(०१) : हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
५२ : यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


संगणक सांकेतांक (४२१० १२७१) 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११५१५४८२७९८१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 


DAHALE 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897 
b7b2244d66593f50dd713da8386091 2503, 


M U R [| D H AR postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97ec097 
8235f63f80f0bc4317 129bf381eb48778f2e3d, 
RAO DA H A L E ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिक्षक, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


